आरोग्य भवन इमारतीमधील फायर फायटींग 
सिस्टीम दुरुस्तीच्या कामाचे अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२१/प्र.क्र.४९/आरोग्य ३अ 
गो.ते.रुग्णालय आवार, दहावा मजला, संकुल इमारत 
मंत्रालय, मुंबई ४००००१ 
दिनांक : २२ मार्च , २०२१ 


वाचा :- सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन) आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक. 
संआसे/भां.वि/आ.भ./अग्निशमक यंत्र दुरुस्ती/न.क्र.२४६/जा.क्र.३०९/२०२१ /दिनांक २२.०२.२०२१. 
प्रस्तावना :- 

आरोग्य सेवा आयुक्तालय या इमारतीत अग्नीशमक यंत्रणा बसविण्यात आलेली असून सदर 


यंत्रणेमध्ये काही दुरुस्ती कराव्या लागणार असल्याने, उपअभियंता, शहर विद्दुत उपविभाग, 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांनी सदर अग्नीशामक यंत्रणेच्या दुरुस्तीचे अंदाजपत्रक तयार 


Hoo आहे. आरोग्य सेवा आयुक्तालय या इमारतीमधील अग्निशमक यंत्रणा दुरुस्तीकरीता येणा-या 


खर्चाच्या अंदाजपत्रकास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. याबाबत पुढील प्रमाणे 


निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 

आरोग्य सेवा आयुक्तालय या इमारतीमधील अग्नीशामक यंत्रणेतील दुरुस्ती करण्याकरीता 
येणा-या रुपये १६,४१,२४६ /- इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास खालीलप्रमाणे मान्यता देण्यात येत 
आहे :- 


अ.क्र. कामाचा तपशील अंदाजित रक्‍कम (रुपये) 
1 Providing replacement to deteriorated spares of Fire | Rs.3,20,385/- 
Fighting system at Arogya Bhavan, Mumbai 
र Providing SR to Fire Alarm System at Arogya | Rs.13,20,861/- 
Bhavan,Mumabi 
Total Rs. 16,41,246/- 


aR निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२१/प्र.क्र.४९/आरोग्य ३अ 


2. सदर अग्निशमक यंत्रणा दुरुस्ती करण्यासाठी येणारा खर्च “मागणी क्र. आर-१, 


मुख्यलेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- सार्वजनिक आरोग्य, ००१- संचालन 


व प्रशासन (०१)(०९)- महाराष्ट्र आरोग्य सेवा विकास प्रकल्पाअंतर्गत ग्रामीण/कुटीर रुग्णालयांचा 


जिल्हा रुग्णालयाइतका दर्जा वाढविणे (२२१० ४६२४)” या लेखाशिर्षाखाली मंजूर करण्यात आलेल्या 


अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१२३/ 


विनियम,भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ 


मधील भाग-पहिला, उपविभाग-दोन मधील अनुक्रमांक सहा च्या नियम क्रमांक ७ अन्वये प्रशासकीय 


विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२०२१३३८३६६२१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sanjeev 


Sanjeev Harishchandra Dhuri 
Harishchandra Dhuri ate: 2021.03.22 16:19:30 
/ +05'30' 
(सं.ह.धुरी) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

१. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १/ २, मुंबई/ नागपूर. 

२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
संचालक (9), आरोग्य सेवा, मुंबई. 

४. सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन) आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई 
६. निवडनस्ती (आरोग्य-३ अ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


